राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक/ पोलीस 
उप आयुक्त (असंवर्ग) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२१८/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ मे, २०१६. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२न(१) व कलम २२न(२ च्या 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोळीस अधीक्षक / पोलीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) 
संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
| श्री. गणेड शिदे उप आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, । पोळीस उप आयुक्त, पुणे हहर 
मुंबई (असंवर्ग पद) 


२. श्रीमती श्वेता खेडकर, अपर पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा यांची शासन आदेश क्र.रापोसे- 
१७१५/प्र.क्र.१९७/पोळल-१(अ), दि.११.०५.२०१६ अन्वये पोळीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, 
नागपूर या पदावर झालेली बदली LE करण्यात येत आहे. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत तसेच त्याच्या नवीन पदस्थापनेच्या बाबतीत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात 
घेऊन संबंधीत प्रकरणी तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक 
व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्‍यक कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना 
कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१६/प्र.क्र.२१८/पोल-१(अ) 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१६०५३१२१२५३९०२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


C h a r Uu ५ h i | a Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Joint 
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


C h an d fa ka n t serialNumber=2b0496c0c213a3f50c6522cc39ae5de95 
e€1150ac3287e89c21b1422e313820a2, cn=Charushila 
Chandrakant Tambekar 


Tambekar Bae sotensat o1a/aa0es0 
(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


) महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) 

) 

) 

) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

८) पोलीस महानिरीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, मुंबई, 

९) पोलीस आयुक्त, पुणे, 

१०) पोळीस अधीक्षक, नागपूर / बुलढाणा, 

११)जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / बुलढाणा, 

१२) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१३) निवडनस्ती / पोल-१(आ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


